२०२०-२१ पासुन पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, 
+2 स्तरावरील द्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या 


नवीन संस्था 


व अधिकच्या 


तुकडयांना 


कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः : व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, 

दुसरा मजला, मादामा कामा रोड ,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ: १) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक: व्हीओसी- 
२०१७/प्र.क्र.१५७ ABI-¥, दिनांक ०८/०३/२०२१. 


२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय,मुंबई यांचे पत्र 


क्र.०८/व्हिओसी/द्विमाअमान्यता/२०२१/४५, दि.०७/०७/२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन क्र.०१ येथील शासन निर्णयान्वये २०२०-२१ पासुन पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 
स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी 
विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील "प्रपत्र अ" मधील अनुक्रमांक ४६ व ४७ मध्ये अनावधानाने संस्थेचे नाव 
व अभ्यासक्रमाचे नाव चुकीची दर्शविण्यात आली आहेत. त्यानुसार संचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे केलेल्या सुधारणा 


सुधारित केल्याप्रमाणे वाचण्यात याव्यात. 


शासन विभागाचे । ऑनलाईन शासन निर्णयात नमूद | मागणी केलेल्या | शासन निर्णयात 
निर्णयातील | नाव नोंदणी क्रमांक । केलेले संस्थेचे नाव अभ्यासक्रमाचे । करावयाचा बदल 
अनु.क्र. नाव 
२ ३ | oe | षु ६ LL ७. | 
४६ औरंगाबाद | PBF-2042eT | आदीवासी ठाकुरबुवा | क्रॉप सायन्स आदिवासी ठाकुरबुवा 
शिक्षण संस्था द्वारा शिक्षण संस्था, दैठणा 


संचलित श्रीमती सरस्वती 
भाळे पाटील ज्युनियअर 
कॉलेज दहीठाणा 
ता.जि.परभणी 


ता.जि.परभणी संचलित 
श्रीमती सरस्वतीबाई 
भाले पाटील कनिष्ठ 
महाविद्यालय लोणी (बु 
ता.पाथरी जि.परभणी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः : व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, 


8 i 
शिक्षण प्रसारक मंडळ | कल्वर 
लोहा संचलित नारायण 
इंटरनॅशनल स्कूल अन्ड 
ज्युनिअर कॉलेज लोहा 
ता.लोहा जि.नांदेड इलेक्ट्रॉनिक्स । कॉम्प्युटर सायन्स 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा सांकेताक क्र.२०२१०८१२१३५१५५०२०३ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, postalCode=400032, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dr Suvarna ENN oo 
Siddharth Kharat Sesser 
(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत -: 
१.मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३.सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६.सर्व सन्माननीय विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
७.मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
CAT. अपर मुख्य सचिव arse शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा.अपर मुख्य सचिव ,कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१०.संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, (शाळेय शिक्षण विभाग), (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 
१२. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
१३. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 
१४. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनाळयामार्फत) 
१५. सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१६.निवड नस्ती. (कौडाल्य-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


